वाचा 


प्रस्तावना 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथील अंतर्गत वायरिंग ही जूनी झालेली असल्याने सदर केबल बदलणे 


येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथे सुरक्षा यार्ड, 
सेपरेट सेळ, कपडा गोदाम, फ्लोअर मिल व टिळक 
यार्ड येथे अंतर्गत विद्युतीकरण करणे या कामासाठी 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३३५/तुरुंग-२, 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०१४. 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
बीएलडी/येमका/अंतर्गत विद्युतीकरण/९६४४/कक्ष-६(३), दिनांक २४.१०.२०१३. 


गरजेचे आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून कार्यकारी अभियंता, पुणे विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, पुणे यांनी रुपये ८.४३ लक्ष इतक्या खर्चाचे तपासून व साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर पोलीस 
महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर 
केली आहेत. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय 


येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथील अंतर्गत वायरिंग ही जूनी झालेली असल्याने सदर केबल बदलणे 


गरजेचे आहे. या एकूण ३ कामांसाठी येणाऱ्या खालील THAT स्तंभ-२ मध्ये दर्शविलेल्या कामांना त्यांच्या नांवा 
समोर स्तंभ-४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे छाननीअंती एकूण रुपये ८,४३,५२३/- (रुपये आठ लक्ष त्रेचाळीस हजार 
पाचशे तेवीस फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे:- 


अ.क्र कामाचे नाव प्रस्तावित किमत | छाननीअंती किमत 
१ येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील कपडा गोदाम, फ्लोअर १,६२,८६४/- १,६२,८६४/- 
मिल येथील अंतर्गत वायरिंग बदलणे. 
२ येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील सुरक्षा याड, सेपरेट सेल, १,८५,३२८/- १,८५,३२८/- 
ofes येथील अंतर्गत वायरिंग बदलणे. 
३ येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील टिळक यार्ड येथील ४,९५,३३१/- ४,९५,३३१/- 
अंतर्गत वायरिंग बदळणे तसेच ओव्हरहेड वायर 
अंडरग्राऊंड करणे. 
एकूण ८,४३,५२३/- ८,४३,५२३/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३३५/तुरुंग-२ 
२०१२-१३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. अंदाजपत्रकात ४ टक्के आकस्मिक खर्च व सेंटेज चार्जेस ८ cadet 
तरतूद करण्यात आली आहे. 

यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ बांधकाम 
(००) (0) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखात्रीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र 
१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-५, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२१४१८४५५३६३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Ishwar 


Ravi nN d fa = CN = Ravindra Ishwar Giri, C 


= IN, S = maharashtra, O = 
७ GOVERNMENT OF 


t 
Ishwar (11 ४५५5 ०५०५६, 


(र. ई. गिरी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (पश्चिम विभाग), पुणे, 
अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
कोषागार अधिकारी, पुणे, 
८. उपकोषागार अधिकारी, पुणे, 
९. कार्यकारी अभियंता, पुणे विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे, 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 
११. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ११ वा मजला, मुंबई-५, 
१२. निवडनस्ती, तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


